“उरो रुग्णालय औंध, पुणे या रुग्णालयातील 
आहार सेवा सुरु ठेवण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३१६/आरोग्य 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा : 
१) संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/आहारकंत्राटीसेवा/प्रशा.मान्यता/ उरोरुपुणे/५६६३-६४ दिनांक २६.११.२०१८. 
शासन निर्णय: 


उरो रुग्णालय, औंध पुणे या रुग्णालयातील रुग्णांसाठी आहार सेवा पुरविण्याकरीता सन 
२०१८-१९ मधील दोन महिने व २०१९-२० या कालावधीकरीता रु. ३४.२० लक्षच्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. आहार सेवेबाबतचा तपज्ञील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र चहा, नास्ता व जेवनाबाबत सविस्तर माहीती वस्तुंचे दर 
जेवनाची वेळ 
णं चहा सकाळी ६|। चहा प्रती रुग्णास एक कप (१५० मिली) रु. ४/- 
वाजता 
२ | सकाळी ९ वाजता | दुध १५० मिली, पोहे १०० ग्रॅम अथवा उपमा | रु. ३५/- 
नाउइता ५० ग्रॉम अथवा ब्रेड व उसळ ५० ग्रॅम 


केळी २ नग, शेंगदाणा लाडू १ नग-७० ग्रॅम, 
उकडलेले अंडे १ नग 


३ _।' दुपारी १२ वाजता | गव्हाची चपाती-२ नग, तुरीच्या/मुगाच्या । रु.२६/- 


जेवन डाळीचे वरण-१ वाटी, भाजी- 
फळभाजी/पालेभाजी कांदाभजी यापैकी एक 
१२५ ग्रॅम, उसळ वा 


मटकी/वाटाणा/चवळी/हरबरा यापैकी एक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३१६/आरोग्य 3 


३० ग्रॅम. 
४ ।चहा एक कप | चहा प्रती रुग्णास एक कप (मिली १५०) रु.४/- 
सायंकाळी ३.०० 
वाजता 
५  । रात्रीचे जेवन ७ | गव्हाची चपाती-२ नग, तुरीच्या/मुगाच्या रु. २६/- 
वाजता डाळीचे  वरण-१ वाटी, भाजी- 
फळभाजी/पालेभाजी कांदाभजी यापैकी एक 
१२५ ग्रॅम, उसळ- 
मटकी/वाटाणा/चवळी/हरबरा यापैकी एक 
३० ग्रॅम. 
२.अटीव शार्ती-: 


१. सदर खरेदीसाठी शासन निर्णय, उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग ॥/उदयोग-४, दि.०१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सुधारीत 
नियमपुस्तिकेत विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


२. खरेदी करावाच्या बाबींचे तांत्रिक fafyesr (Technical Specification) संबंधीत तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती/अधिकारी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश के 
कोणत्याही पुरवठादारास फायदा होईल sat रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच त्याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


३. प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत.त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर 
हा बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधीत पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या 
दराने पुरवठा केला आहे त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


४. खरेदी करण्यात येणा-या बाबींची पुरवठापुर्व व पुरवठयानंतर नमुना तपासणी (Pre/post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विर्निदेश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 
यावी. 

५. खरेदी करण्यात येणा-या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (Storage and 
Distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply Chain management) व वस्तुसुची 
व्यवस्थापन (inventary Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 
नाहीत व त्यांचा विहित मुदतीत वापर होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


६. सदर खरेदीची fee wah (Duplication) होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३१६/आरोग्य 3 


७) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelince) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

९. खरेदी प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमीत 
करण्यात यावेत. 

१०. सदर खरेदी ३.०० लक्ष पेक्षा जास्त असल्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात यावी. 


३. सदर प्रस्तावातील २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य (०४) इतर रुग्णालय व दवाखाने (०४) 
(09) क्षयरोग रुग्णालये व आरोग्यधामे (राज्य क्षेत्र) (अनिवार्य) (२२१० ०१९१) १९, आहार खर्च या मुख्य 
CURIS खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मंजुर करण्यात 
आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासननिर्णय, शासन निर्णय, शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/89॥॥.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१२१२१७३५०९१७ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


. न 
R al e n d fa cee दि Shamraoji 


Kaurte, C = IN, S = 


| Maharashtra, O = 
S h a m rao] Government Of Maharashtra, 
OU = Public Health 
Department 


i Kaurt : = 
| Kaurte Date: 2018.12.19 13024 


(रा.शा.कौरते) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.३१६/आरोग्य 3 


४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे. 

५. अधिक्षक, उरो रुग्णालय, औंध, पुणे. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन ५), मंत्रालय, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


one G&G & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


